महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन SAA क्रमांकः क्र.कअनि - १११८/प्र.क्र. ११९/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑक्टोंबर, २०१८ 


संदर्भ- सा.प्र.वि. शा.आ.क्र. कअप १२१७/प्र.क्र.११९/१४ ब, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
आदेडा 


श्री. रा.गु.अंबाडेकर, सहायक कक्ष अधिकारी, नगरविकास विभाग हे मा.राज्यमंत्री, सा.प्र.वि. कार्यालय 
येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते. श्री. अंबाडेकर यांना संदर्भाधीन आदेशान्वये कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ 
स्वरूपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात आली आहे. सदर प्रपत्र बढतीचा कालावधी 
दिनांक ०७.०८.२०१८ रोजी समाप्त झालेला आहे. श्री. अंबाडेकर, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रपत्र बढतीस या 
आदेशान्वये दिनांक ०७.०८.२०१९ पर्यंत (१ वर्ष) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००९१५३३०६३३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. : 
Gajanan Bhimrao_ ®: 


a , postalCode=400032, st: rashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050/9180a8021798a5c1ed41ada8a727 


25a47b4f0, 


Gurav या 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.रा.गु.अंबाडेकर, कक्ष अधिकारी, मा.राज्यमंत्री, सा.प्र.वि. कार्यालय. 

प्रत, 

१) सह सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

2) सह/उप सचिव (आस्थापना), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३) अवर सचिव (आस्था), मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


निवडनस्ती. 


Ae 


